मागणी क्र.झेडई -१ प्रधान शिर्ष २४०६ अंतर्गत 
“वृक्ष लागवड व संगोपन कार्यक्रम” नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यासमंजूरीदेण्यााबत.  __ 


महारष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१८/प्र.क्र.६७/अर्थसं 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १४/०२/२०१९ 


वाचा :- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.साववि-२०१६/प्र.क्र.८० (भाग-२) फ-११ 


दि.२५.०७.२०१८ 


प्रस्तावना: - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 


कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५% मर्यादेत " वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यास 


मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


"ga लागवड व संगोपन” याकरीता अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 


०.५% मर्यादेत तरतूद करण्यासाठी नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन 


लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.झेडई -१ 

२४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन 

०४- वनीकरण व पर्यावरण विकास, 

१०१ - राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम, 

(००) (०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५-जमीनीवरील 
सजीव ) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (900% 
राज्य योजना) (कार्यक्रम) (२४०६ ए३३६) 


Demand No. ZE-1 


2406 — Forestry and Wild Life 

04 -—- _ Afforestation and Ecology 
Development 

101 — National Afforestation and Ecology 
Development programme 

(00) (01) Tree Plantation and Conservation 
under Sustainable Development Goals 
(Goal 15 - Life on Land ) (100% State 
Scheme) 

( Scheme ) ( 2406 A336) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.सं.ख.वि/चा-१/अल्पसंख्यांक विकास विभाग/यूओआर-१६१/२०१८-१९ दि.२३/०१/२०१९ तसेच वित्त 


विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ वित्त विभाग/अर्थ -१४ दि.२८/०१/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.६७/अर्थसं 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१४१६५५०१३५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
जि a 


Sandesh 

4 | 

Chhabu 1१001 ण दया 
Chhabu Tad\ 


abu Tadvi 
Date: 2019.02.14 16:58:54 +05'30' 


(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव, अल्पसख्याक विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) १/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
४) सह संचालक (सुधारणा), संचालनालय लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


७) वित्त विभाग अर्थ-१४ / (कोषा-४) मंत्रालय, मुंबई 
८) नियोजन विभाग - (कार्या १४७१) मंत्रालय, मुंबई 
९) निवड नस्ती (कार्या-७. 


